महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २० जून, २०२३ 
संदर्भ :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३ 
. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०६.०४.२०२३ 
. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२०.०४.२०२३ 
. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०४.०५.२०२३ 


०८ AVN AD 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१२.४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹.१९३७६.८२ लक्ष मधून ₹.८१७.३७ लक्ष (अक्षरी आठ कोटी सतरा लक्ष 
सदोतीस हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
र क अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट % 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
; (09) (09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ४१९०६३ ८३८१२ १६७६३ 
०३, अतिकालिक भत्ता ५७८ ५७ ष्ट 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० ३२० ३२० 
१०, कंत्राटी सेवा ३३६६० ३३६६ ३३६६ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ०२५० ०२५ ०२५ 
१३, कार्यालयीन खर्च ११३६७ ११३६ ११३७ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट SSSI) 2 0 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ ३५५ ३५५ 
१७, संगणक खर्च ४६५ ४६ ४७ 
२१, पुरवठा व सामग्री १०० १० १० 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० ४० fl 
२८, व्यावसायिक सेवा Go ण ण 
५०, इतर खर्च २० २ २ 
५१, मोटार वाहने ३५ ३ % 
एकूण (०१) (09) ४७७७०४९ ८९६७७ २२५९२ 
२ | (09) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ Zu 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११५५०० 23200 ४६२० 
एकूण (०१) (०३) ११६३१५८ २३१८५ ४६२० 
एकूण (०१) ५९४०९९ ११२८६२ २७२१२ 
एकूण ००१ ५९४०९९ ११२८६२ २७२१२ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
3 | (०१) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे 
व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ४६८२७ ९३६७ १८७३ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ १०८ १०८ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १५६ Qu १६ 
१३, कार्यालयीन खर्च १९९ १९ १९ 
१४, भाडेपट्टी व कर १२६५ १२६ १२७ 
१९, आहार खर्च २८३८ २८३ २८४ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ ¥o ¥2 
५०, इतर खर्च १६८ १६ १७ 
एकूण (०१) (०४) ५२९३६ ९९७२ २४८५ 
४ | (09) (०५ महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४५३ १४५ Le 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०१० २२०२ ४४० 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट Sy पण वितरीत तापत 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
एकूण (०१) (०५) १२४६३ २३४७ CBR 
एकूण (०१) ६५३९९ १२३१९ २९२५ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ fF 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १४२००७ २८४०१ ५६८० 
एकूण (०२) (०३) २६०३८१९ २८४०१ ५६८० 
६ | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६४६६६ Fl 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ८४५७ १६९१ ३३८ 
एकूण (०२) (०४) ७३१२३ १६९१ ३३८ 
एकूण (०२) ३३३५०४ ३००९२ ६०१८ 
एकूण १०२ ३९८९०३ ४२४१९ ८९४३ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(०१) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वैतन १५३४४७ ३०६८९ ६१३८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१८१ ४१८ ४१८ 
१०, कंत्राटी सेवा १०४१२ १०४१ १०४१ 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च १२०० १२० १२० 
१३, कार्यालयीन खर्च २२८४ २२८ २२८ 
१४, भाडेपट्टी व कर ८७०० ८७० ८७० 
१९, आहार खर्च २८७२३ २८७२ २८७२ 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० ५२८ ५२८ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ ran fl 
५०, इतर खर्च ७१२ ७१ ७१ 
एकूण (०१) (०१) २१५७९५ ३६९२२ १२२८६ 
८ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६०८३ १०६०८ Lae 


पृष्ठ ६ पैकी 3 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट Sy ea A पण वितरीत तापत 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४४८१६ ८९६३ १७९२ 
एकूण (११) (०१) १५०८९९ १९५७१ १७९२ 
९ । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २५०००० ७०००० १०००० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ १२८ १२८ 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० ६००० ६००० 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च ४००३ ४०० ४०१ 
१३, कार्यालयीन खर्च १०५०० १०५० १०५० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ ४१७ ४१८ 
१७, संगणक खर्च ८००० ८०० ८०० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० ३५९ ३५९ 
एकूण (२३) (०१) ३४१५५३ ५९१९५०४ १९१५५ 
एकूण १०३ ७०८२४७ ११५६४७ ३३२३३ 
| ० | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १९१८९५ ३८३७९ ७६७५ 
०३, अतिकालीन भत्ता १२४ १२ १२ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० ३५० ३५० 
१०, कंत्राटी सेवा ६२५ ६२ ६३ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११३५ ११२३ 33.4 
१३, कार्यालयीन खर्च १४४८ wag १४५ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ ष्र ५२ 
१९, आहार खर्च ३०४९९ ३०४९ ३०५० 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ ३३७ ३३८ 
५०, इतर खर्च ६३० ६३ ६३ 
एकूण (०१) (०१) २३३७६२ ४२५६१९ ११८६३ 
एकूण १०४ २३३७६२ ४२५६१९ ११८६३ 
7 q | ८००, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) २४३१९ fF | ४८६ 
२७, लहान बांधकामे २४३१ Fi VCR 
एकूण ८०० १९३७४४२ ३१९९४७ ८९७३७ 
एकूण ०२, समाज कल्याण 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 


१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 


(००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५- 
२२५२) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


ee tar अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट 4 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
५०, इतर खर्च २४० Fl 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा २४०| so 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य १९३७६८२ ३१९९४७ ८१७३७ 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 


राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शा्तींचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/हार्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत 
कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


४. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिळ,२०२३ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०६२०१६५८०६८८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
IN: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN 
AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
.20=c0098eb68042c66b721 1 Sbc62ef9206ece42981aab126 
657128d7cadca447533, postalC 


\de=400032, st=Mah; 
serialNumber=778B75C2C14BADBE6832D77601CF425AA7979B 
907650965C83919DBA7DC458C7, cn=SUNIL DEORAO SARDAR 
Date: 2023.06.20 17:00:02 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 

३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
७. सर्व विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास) 

८. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 

९. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१२. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


